खेलो इंडिया युथ गेम्स-२०२१, पंचकुला, 
हरयाणा राज्य, येथील स्पर्धेमधील विजेत्या 
खेळाडूंना रोख पारितोषिक रक्‍कम तसेच सन्मान 
सोहळा कार्यक्रमाच्या खर्चास मंजूरी देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः केआयपी -२०२२/प्र.क्र.१०१/ क्रीयुसे-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख : २७ जून, २०२२. 


वाचा :- 
१. शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, केआपी-१९२१/ प्र.क्र.२५५/ क्रीयुसे-१, 
दिनांक ६ मे, २०२२. 
२. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे क्र.: खेयुक्री/ पविपा/२०२२-२३/ 
का-४, दिनांक १६ जून, २०२२ चे पत्र 


प्रस्तावना:- 

खेलो इंडिया - क्रीडा विकासासाठी राष्ट्रीय कार्यक्रम” ही केंद्र पुरस्कृत योजना दिनांक 
१६/१०/२०१७ च्या परिपत्रकान्वये संपूर्ण देशात लागू करण्यात आलेली आहे. सदर योजनेनुसार, 
देशातील युवा खेळाडूंकरिता वार्षिक खेळांच्या स्पर्धेचे आयोजन करण्यात येते. त्यानुसार, दि. ३ ते १३ 
जून, २०२२ या कालावधीत पंचकुला, हरयाणा येथे चौथी खेलो इंडिया युवा स्पर्धा-२०२१ चे आयोजन 
करण्यात आले होते. या स्पर्धेत महाराष्ट्र राज्याच्या संघाने ४५ सुवर्ण, ४० रौप्य व ४० कांस्य अशी 
एकूण १२५ पदके संपादन करून पदक तक्त्यामध्ये देशातील सर्व राज्यांमध्ये व्दितीय क्रमांक प्राप्त 
केला आहे. 


२. गतवर्षीप्रमाणे, या वर्षीही खेलो इंडीया युवा स्पर्धा-२०२१ मधील सुवर्ण पदक विजेत्या खेळाडूंना 
रु. ३,००,०००/-, रौप्य पदक विजेत्यांना रु. २,००,०००/- , कास्य पदक विजेत्यांना रु. १,००,०००/- 
याप्रमाणे रोख पारितोषिक, त्याचप्रमाणे सहभागी खेळाडूंना रु.२५०००/- व सन्मानचिन्ह देण्यासाठी, 
तसेच क्रीडा मार्गदर्शक व व्यवस्थापक यांना सन्मानचिन्ह प्रदान करण्यासाठी सन्मान सोहळा आयोजित 
करण्याबाबत आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांनी संदर्भ क्र. २ अन्वये प्रस्तावित केले आहे. 

३. सदरहू स्पर्धेतील खेळाडूंना रोख पारितोषिक व सन्मानचिन्ह तसेच क्रीडा मार्गदर्शक व 
व्यवस्थापक यांना सन्मानचिन्ह प्रदान करण्यासाठी आयोजित करण्यात येणाऱ्या सन्मान 
सोहळयाकरीता (प्रवास खर्च, अल्पोपहार खर्च, निवास + भोजन खर्च, गौरवचिन्हे व भेटवस्तू खरेदी व 
सादिल खर्च) एकूण रु. ५,९७,००,०००/- इतका निधी वितरीत करण्याची विनंती केली आहे. त्यानुसार, 
पदक विजेत्यांना रोख पारितोषिक व सन्मानचिन्ह प्रदान करण्यासाठी सन्मान सोहळा आयोजित 
करण्यासाठी येणाऱ्या खर्चास मंजूरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः केआयपी -२०२२/प्र.क्र.१०१/ क्रीयुसे-१ 


शासन निर्णय :- 

हरयाणा (पंचकुला) येथे आयोजित केलेल्या चौथ्या खेलो इंडीया युवा स्पर्धा-२०२१ राष्ट्रीय 
स्पर्धेमधील राज्यातील सुवर्ण पदक विजेत्या खेळाडूंना रु. ३,००,०००/-, रौप्य पदक विजेत्यांना 
रु. २,००,०००/-, कास्य पदक विजेत्या खेळाडूंना रु. १,००,०००/- याप्रमाणे वाढीव रोख पारितोषिक व 
सन्मानचिन्ह तसेच, स्पर्धेसाठी पात्र ठरुन, सहभागी झालेल्या राज्यातील खेळाडूंना रु.२५०००/- 
प्रोत्साहनपर रोख पारितोषक व सन्मानचिन्ह देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

तसेच, स्पर्धेतील राज्याचे पदक विजेते खेळाडू व सहभागी खेळाडू यांना रोख पारितोषक व 
सन्मानचिन्ह तसेच क्रीडा मार्गदर्शक व व्यवस्थापक यांना सन्मानचिन्हे प्रदान करण्याकरिता आयोजित 
करण्यात येणाऱ्या सन्मान सोहळयाच्या कार्यक्रमाकरिता खालील विवरणपत्रामध्ये दर्शविलेल्या बाबींसाठी 
येणाऱ्या रु. ५,९७,००,०००/- (रुपये पाच कोटी, सत्त्याण्णव लक्ष फक्त) इतक्या खर्चास याद्वारे मंजूरी 
देण्यात येत आहे. 


खर्चाच्या गावी 
अ.क्र खर्चाची बाब रक्कम रुपये 
शि Wal इंडिया युथ गेम्स-२०२१ मधील पदक विजेते खेळाडूंना | रु. ५,१४,७५,०००/- 
तसेच, स्पर्धेत सहभागी खेळाडूंकरीता रोख रक्कमेचे पारितोषिक 


देणे. 
२ Wat इंडिया युथ गेम्स-२०२० मधील पदक विजेते खेळाडू, संघ | रु. ८२,२५,०००/- 
व्यवस्थापक व क्रीडा मार्गदर्शक यांच्या सन्मानार्थ आयोजित 
करण्यात येणाऱ्या सन्मान सोहळयाच्या कार्यक्रमासाठी स्मृतिचिन्हे 
व भेटवस्तु खरेदी, गौरव समारंभाचा सदिल खर्च, अल्पोपहार व 
चहापान खर्च, खेळाडू व व्यवस्थापक, क्रीडा मार्गदर्शक यांचा 
प्रवास, निवास व भोजनखर्च इ.बाबीवरील खर्च. 

एकूण (१-- २) रु. ५,९७,००,०००/- 


२. वरील खर्च सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरिता, मागणी क्र. ई-३, २२०४, क्रीडा व युवक 
सेवा, १०४, क्रीडा व खेळ, (०५)(०६) शालेय क्रीडा स्पर्धाचे आयोजन (कार्यक्रम) (२२०४ ५६३५), 39, 
सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर)” या योजनेअंतर्गत उपलब्ध तरतुदीमधून भागविण्यात येईल. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०६२७१६१८१६२५२१ असा आहे. हा आदेहा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. गणा ह 


HANJE 


(सुनिल हंजे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः केआयपी -२०२२/प्र.क्र.१०१/ क्रीयुसे-१ 


. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव 
. मा.मंत्री, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


४. मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा / विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मुंबई. 


. सर्व विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य. 
. अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


७. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
८. महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ - मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर. 


. महालेखापाल (लेखा), महाराष्ट्र-१ - मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर. 


. सर्व उपसंचालक व जिल्हा क्रीडा अधिकारी (संचाळनाळयामार्फत) 

. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई (संचालनालयामार्फत) 

, सर्व जिल्हा कोषाधिकारी (संचालनालयामार्फत) 

. वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे. (संचालनालयामार्फत) 

. वित्त विभाग (व्यय-५)/अर्थ-८/नियोजन विभाग (का.१४७१), मंत्रालय, मुंबई. 
. कार्यासन अर्थसंकल्प, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. कार्यासन क्रीयुसे-२ व क्रीयुसे-३ 

. निवड नस्ती (क्रीयुसे-१). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


